मा.मुख्यमंत्री सचिवालय व सामान्य प्रशासन विभाग, 
का.२१ (मंत्री आस्थापना) येथील कार्यालयांकरिता 
लेखन सामग्री, संगणक सामग्री व अन्य साहित्याचा 
पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसटीवाय-२०२२/प्र.क्र.१७०/२०२२/२१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक: एसटीवाय-२०२२/प्र.क्र.१७०/२०२२/२१-अ,दि.१० ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील प्रस्तावनेमधील परिच्छेद १, ओळ क्र.५ "पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याच्या 
अनुषंगाने टेंडर आयडी H.2022_GADM_834200_1 अन्वये ई-निविदा पोर्टलवर दि.०८/०९/२०२२ रोजी ई-निविदा 
प्रसिध्द करण्यात आली होती". याऐवजी- "पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याच्या अनुषंगाने टेंडर आयडी 
क्र.2022_041)0॥_834200_1 अन्वये वार्षिक रु.४० लाख इतक्या अंदाजित खर्चाची ई-निविदा पोर्टलवर 


दि.०८/०९/२०२२ रोजी ई-निविदा तसेच दोन नामांकित वृत्तपत्रामध्ये निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात आली होती. " 
असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०१८१११०३७३००७ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS 
SANDUJI 
Date: 2022.10.18 11:13:56 +05'30' 


(दे. सां. भगुरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मे.देविश एंटरप्रायझेस, फोर्ट, मुंबई 


प्रत :- १) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१ ,महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
2) अधिदान व लेखा २१ रोख शाखेमार्फत) 
3 निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, २१-रोख शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


4) सहसचिव/उपसचिव (प्रशासन) मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय,मुंबई. 
६) निवडनस्ती/ का.२१-अ. 


